महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गातील 
सहायक गट विकास अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१.०१.२०२२ अखेरची अंतिम ज्येष्ठता 
सूची... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२५/२०२२/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: ११ एप्रिल, २०२३ 


वाचा : 


१. शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग समक्रमांकः दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२२ 
२. विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांकः 
विशा/आस्था/कार्या ११ (३)/कावि ६४४/२०२३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक : 

महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब मध्ये नियमित व कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची 
दिनांक 09.09.2022 अखेरची अंतिम ज्येष्ठता सूची उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील 
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 
सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये श्रीम.सुनिता प. मरसकोल्हे, सहायक गट विकास अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग १ व वर्ग २ विभागीय परीक्षा विहित संधीत उत्तीर्ण असल्याने त्यांचे 
नाव सदर ज्येष्ठता यादीत समाविष्ट करणे आवश्‍यक आहे. 


०२. श्रीम.सुनिता प. मरसकोल्हे, सहायक गट विकास अधिकारी यांचे महाराष्ट्र 
विकास सेवा, गट ब या पदाच्या दिनांक ०१.०१.२०२२ अखेरच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये नाव 
समाविष्ट करण्याबाबत विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर यांच्या उक्त वाचा 
मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक ०६ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
माहितीच्या आधारे, श्रीम.सुनिता प. मरसकोल्हे, सहायक गट विकास अधिकारी यांना दिनांक 
१५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सेवा ज्येष्ठता यादीमध्ये ज्येष्ठता क्रमांक 
३९१ अ हा अनुज्ञेय ठरतो. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२५/२०२२/आस्था-३ अ 


०३. उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक १ व २ मध्ये नमुद बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र 
विकास सेवा, गट ब मधील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2022 अखेरच्या अंतिम ज्येष्ठता 
सूचीबाबतचे शासन शुद्धीपत्रक सोबतच्या परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. संबंधित विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सदर 
ज्येष्ठता यादीचे अवळोकन करण्याबाबत आपल्या अधिपत्याखालील संबंधित महाराष्ट्र विकास 
सेवा, गट ब मधील अधिकाऱ्यांस अवगत करावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४१११६०२०५३२२० 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANDIP BHIMRAJ GAIKWAD 

SAN DI Pp DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=89¢48a324e9cda6e93e2accf10f16b24 

B H | M RAJ 96fc3b6646265c89c7aaed63f36483ff, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D2D6FEEC394D12102E6643D5 


6C031FC6299A6B4B20290E33B011672396D5A 
BES, cn=SANDIP BHIMRAJ GAIKWAD 
Date: 2023.04.11 16:38:56 +05'30' 


(संदिप गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर. 

. उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर. 

. अवर सचिव, कार्यासन आस्था-३, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य), जिल्हा परिषद, नागपूर. 

६. संबंधित अधिकारी (विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे 
मार्फत). 

७. निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२५/२०२२/आस्था-३ A 


परिशिष्ट- अ 


महाराष्ट्र विकास सेवा, गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2022 अखेरची अंतिम ज्येष्ठता सूची- शुद्धीपत्रक 


ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नाव विभाग जन्मतारीख प्रवर्ग गट बमधीळ | स.स./पदोन्नती शेरा 
क्रमांक ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 
१ ? 3 ह ५ § (9 é 
३९१अ | श्रीम.सुनिता प. मरसकोल्हे नागपूर २६.०४.१९७६ अ.ज. २४.०४.२०१५ पदोन्नती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


